साधूचाशाप 


साधूचा ह्याप 


( एक मनोरंजक बालकथा ) 


"३ केखिका:- .. 
श्री. तारा चोघरी 


३९२ नारायण वेठ, कान्हेरे बिल्डिंग, पुरणे ३० . 
किमत २५ पैसे 


र. 


रम्यव्कथा प्रकाशन 


'अकाशक ! 
"बा. ग. मेहेंदळे 
रम्बकवा प्रकाशद, 
३९२ नारायण पैठ, दुणे ३०. 


कू 


[उतर्मुत्रणादिक सर्वाधिकार प्रकाशकाच्या ध्वाधीन, ]. 


अवमावत्ति: १९६४ 
. अठुर्थावृत्त : जाबेवारी १९७१ 


किंमत २५ पृसे 


बुद्वक । | 
- याय. मेहेंदळे . 

' खवशारत मुद्रणालय 
*५५१ बुधवार पेठ, पूर्णे र 


साधूचा शाप 


राजकन्या पुष्पमालाचें नांव निघालें कों, सगळे 
क्षोक तिची स्तुति करीत असत. जो तो म्हणे, ती फार 
श्रंदर आहे. ज्यानें पाहिलें तो तर तिची बाहवाच करी 
ण ज्यानें कधी पाहिलें नाहीं तोहि तिच्या सोंदर्याची 
झषगदीं तोंडभरून स्तुति करी. ती खरोखरच फार सुंदर 
होती. ती अंगानें सडपातळ होती. ती फार उंच नव्हती 
कों फार ठेंगणीहि नव्ह्ती. तिचा वर्ण गोरापांन होता 
तिचा चेहरा चंद्रातारखा सुंदर दिसत असे. तिचे गाळ 
छणूं गुलाबाचीं दोन फुलेंचे शोभत असत आणि तिचे 
दोन्ही डोळे जणूं त्या गुलाबाच्या फुलांवर दोन भुंगे 
_ घेऊन बसले आहेत असें वाटे. तिर्चे ताक चाफकळो- 
प्रथाणें सुंदर दिसे. अशा तर्‍हेची ती सुंदर राजकन्या 
आतां तरुण झालो होती व॒ ती अधिकच सुंदर दिसत 
होडी 
___ राजा पुष्पसेतची ती एकुलती एक कन्या होती 
राजाची ती फार लाडको होती. त्यानें. तिच्या शिक्ष- 
प्राची फार उत्तम व्यवस्था केली होती, तिला लिठिंग- 
वाचर्गे तर त्यानें शिकविले होतेंच, पण 'राज्यकार- 
भाराचेंहि शिक्षण तिला दिलें गेठें होर्दे. लढाईचें शिक्ष- 
नहि तिनें घेतलें होतें. घोड्यादर बसे, तलवार चाल- 


र्ध साधूचा शाप 


वणें वगेरे युद्धकलेंत ती निपुण झाली होती. । 

त्री जद्यी तरूण झाली तसा तिला शक छंद 
लागला. तो म्ह्थजे शिकारीचा. ती आपली उठल्या- 
बसल्या घोड्यावर स्वार होई व स्वतः शिकार करण्या- 
साठीं राखून ठेवलेल्या रानांत जाऊन शिकार करी- 
कधीं वाघाची तर कधीं अस्वलाची, कधीं हरिणाची 
तर कधीं सशाची. वाघ-अस्वलाश्ीं तिची क्वचितच 
गांठ पडे, पण हरिणाची शिकार तिला. नेहमींच सांपड. . 
ती शिकारीला गेली व तिनें ह्रीण मारलें नाहीं असें 
क्वचितच घडत असे. 


अश्याप्रकारे ती एकदां अरण्यांत शिकारीला गेली. 
तिनें हरणांच्या कळपांतील एका काळविटावर आपला 
नेम धरला आणि बाण सोडला. बाण सूं 55 करीत गेला 
व त्या काळविटाच्या पायांत शिरला आणि तो काळ- 
वीट तेथेंच जमिनीवर कोंसळला. . 
हा प्रकार पाहून बाकोचीं हरणें तेथून उधळली 
व एका क्षणांत दिसेनाशी झालीं. पण तो काळवीठ 
जखमी झाला होता, तो धांवूं शकत नव्हता. 
शिकार मिळाली असें वाटून राजकन्या पुष्प- 
झाला तिकडे गेली. ती त्या काळवटाकडे पाहृं लागली 
आणि तिळा अतिशय नवल वाटलें. तेथें जमिनीवर तो 
काळवीट नव्हता तर तेथें एक अत्यंत सुंदर व तेजःपुंज 
तरुण पडला होता. ज्याच्या पायाला बाण लागला होता. 
तो तरुण कग्हत होता आशि हातानें तो बाण काढ- 


साधचा शाप 

शशशशशशिश"णि९0४”२४0”?िशिर २? १0? 00 00४ ्केण्कळपणणणाए000णाणाीपा?0?92 320 
ख्याचा प्रयत्त करीत होता. पण तो बाण पायांत बराच 
खोल शिरला होता. तो त्याला काढतां येईना 

_- _ राजकन्या आतांपर्यंत घोड्यावरूनच त्याच्याकडे 
पहात होती. आतां त्बाचीहि नजर राजकन्येकडे गेली. 
दोघांनीं एकमेकांकडे पाहिलें. पण कोणी कोणाशी 
बोलले नाहीं. तो तरुण सारखा विव्हळत होता व बाण 
उपसुन काढण्याचा प्रयत्त करीत होता, पण बाण कांहीं 
निघेना 


राजकन्या घोड्यावरून खालीं उतरली. तीत्या 
सतरुणाजवळ गेली. तिनें त्याचा पाय एका हातांत धरला 
ब दुसर्‍या हातांत बाण धरला आणि तो खसकन उप- 
सून काढला. बाण निघाला आणि त्याचवेळी त्या तरु- 
शाच्या पायांतून रक्ताची धार भळभळां वाहूं लागली. 
वो बेशुद्ध पडला. 


र साधूचा शाप _ 


राजकन्येला त्या तरुणाची दया आली. हवा 
आपला मोठाच अपराध झाला असें तिला वाटं लागलें 
तिनें लगेच आपल्या साडीचा बराच मोठा लुकडा 
फाडला व त्या तुकड्यानें तिनें ती जखम बांधली. रक्‍त 
वाहणें बंद झालें. तिनें आपल्या जवळच्या बाटलींतील 
पाण्यानें त्याच्या तोंडावर दोन-चार हबके मारले. 
त्यानंतर तो तरुण शुद्धीवर आला आणि शांतपणे पडून 
राहिला. तो कण्हत होता, त्याला दु:ख फार झालें होतें 
पण तो समाधानी दिसत होता 


बराच वेळ दोघेहि कांहीं बोलले नाहींत. नंतर 
राजकन्या म्हणाली, * माझा बाण लागला आपणांला 
मला क्षमा करा. मीं ह॒रिणाला मारला होता तो. चुकून 
आपणांला लागला 


तो तरुण म्हणाला, ' क्षमा कसली ? आपले 
उपकार झाळेत माझ्यावर. आपण तो बाण हरिणाला 
मारला होता हें खरें, व तो मला लागला हेंहि खरें. पण 
तें जाऊं द्या. तुम्ही भात'माझ्यावर अनंत उपकार के 
मी तुमचा आभारी आहे. आपण राजकन्या आहां 
मी आपले उपकार जन्मभर विसरणार नाहीं. ' 

राजकन्या म्हणाली, * हे तरुणा, मीं तुझा गृन्हां 
केला तरी तुं माझे आभार मानतोस ! खरोखर तृ फार 
थोर मनाचा आहेस आणि मो एक राजकन्या आहे हे 
तूं कसे भोळखलेंस ? तूं आहेस तरी कोण? येथें कॉ 
जालास ? हें माझं राखीव रात आहे. येथें फ्त मीच 


साधचा शाप छि 


ह कशीधशीध 0४७ लशी र कट्टपलीलरीणी शेणी पी” 0. 1. विरल वा, पन 


शिकारीला येतें. तू येथे आळास कसा ? 

तो तरुण म्हणाला, ' हे राजकुमारी, ती एक 
फार मोठी कहाणी आहे. पण जाऊंदे तें. मी लवकरच 
तुमच्या ह्या अरण्यांतून निघून जाईन 


राजकऱ्या म्हणालो, ' बरे, आता तूं आमच्या 
राजधानीला चलतोस काय' ? मी तुला माझ्या घोड्या- 
वर बसवून नेतें. तूं बरा झाल्यावर जा हवें तिकडे. 


तरुण म्हणाला, ' हे राजकुमारी, तुमचे माझ्या- 
वर अनंत उपकार झाले आहेत. याच उपकारांच्या 
ओझ्यानें मी दबून गेलों आहे. आतां आणखीं उपकार 
नकोत. मी आतां लवकरच माझ्या गांवाकडे निघथार 
आहे. ' | 

अखंरीस तो तरुण कांहीं तिच्याबरोबर यायला 
तयार झाला नाहीं. तिनें त्याला तेथेंच रानांत सोडन 
दिलें. व आपला घोडा राजधानीकडे वळवला, पण. 
आतां ती विचारांत मग्न झाली होती. दी भनाशीं 
' विचार करीत होती, कों मों तर हरिणाला बाण मारा. 
हरिणाला जाण मारतांना मी प्रत्यक्ष डोळयांनी पाहिलें 
आणि मग तो त्या माणसाला कस) लागला? तो 

माणूस तेथें कोठ्न आला? तो आहे तरो कोण? 

त्याने खरें म्हणज माझ्यावर रागवायचे, संतापायंते 
पण त्यानें उलट माझे आभार मानले. हा काय प्रकार 
भाहे ? यांत कांहीं रहस्य तर नाहो ना? ह्याच बिचार 
रांत ती घरीं पोंचळी 


टॅ साधूचा शाप 


दुसर्‍या दिवशीं राजकन्या घोड्यावर स्वार झाली 

च आपल्या राखीव अरण्यांत शिकारीला गेली, पण आज 
तिचें शिकारीकडे लक्ष नव्हतें. ती काल ज्या ठिकाणीं 
तो तरुण जखमी होऊन षडला होता, त्या ठिकाणीं 
गेली आणि तिनें त्या तरुणाचा शोध घ्यायला सुरुवात 
केली. तिनें त्याला तेथे जवळपास खप खप शोधलें पण 
तो कांहीं तेथें भेटला नाहीं. अखरीस तो कुठे तरी गुप्त- 
पणें लपून बसला असेल म्हणून तिनें त्याला खूप खूप 
. हांका मारल्या, ' हे प्रवासी तरुणा ' म्हणून तिनें तेथें 
फार मोठ्याने आरोळ्या ठोकल्या. तिच्या आवाजाचें 
भ्रतिध्वनि सवे दिशांना उठले, पण तिला कांहों तो 
रुण तेथें आढळला नाहीं आणि त्या दिवशीं ती तेथन 
सशीच परतली. तिनें आज कशाचीच शिकार केली 


नाहों 


आतां ती दररोज त्या अरण्यांत येई. सवे 
अरण्यभर फिरे. ती सारखा त्या तरुणाचा शोध करी, 
_ पण तो कांहीं तिला आढळत नसे. ती तेव्हांपासून 
दररोज जरी शिकारीला येत असली तरी तिनें त्यानंतर 
_ भुळोंच शिकार केली नाहीं. 

___ लो तरुण राजवन्येजा म्हणाला होता कीं, मी हें 
अरण्य सोडून जाणार आहें. माझ्या गावाकडे जाणार 
आहें. पण तो कांहीं गेला नव्ह्ता. तो तेथेंच होता. पण 
तो आतां फार सावधपणे वावरत होता. कांहीं केल्या 
स्तो राजकन्येच्या दृष्टीस पडेना. त्यानें आपल्या लप- 


साधूचा शाप 


ण्याच्या चांगल्या जागा शोधून काढल्या होत्या. अशा 
त्या गुप्त जागीं तो लपून राही आणि मधून मधून 
त्या राजकन्येची टेहळणी करी. ती सुरुवातीला हांक 
मारीत असे, पण तो कांहीं तिला सामोरा गेला नाहीं. 
आतां त्याच्या पायाची जखम पुर्णे बरी झाली होती 
आणि त्यानें आपल्या खाण्यापिण्याचीहि चांगली सोय 
केली होती. त्यातें त्या रानांत चांगल्या फळांचीं झाडे 
शोधलीं होतीं. खाण्यास उपयुक्‍त अशीं कंदमुळे शोधलीं 
होतीं. त्या फळांवर व कंदमुळांवर तो चांगला ताव 
' मारीत असे. तो तरुण त्या अरण्यांत बहुधा रात्रीं किवा 
अगदीं सकाळीं फिरत असे. कारण त्यावेळीं राजकन्या 
त्या वनांत येणें शक्‍य नव्हतें आणि त्यामुळें तो राज- 
कन्येच्या नजरेपासून आपल्याला लपवून ठेवूं शकत 
होता. 

असे दिवसांमागून दिवस चालळे आणि राज- 
कन्येचें व त्या तरुणाचेंहि नेहमींचें कार्ये तसेंच पुढें 
चाललें. | 

पण एके दिवशीं एक भयंकर प्रसंग राजकन्येवर 
आत? ती दुपारच्या वेळीं त्या राखीव अरण्यांत जाली 
आणि त्या तरुणाला ज्या ठिकाणीं बाण लागला होता 
त्या जागवर येऊन थांबली. तेथें ती घोड्यावरून उत- 
रली आणि जवळच्या एका झाड'खालां उभो राहून 
कांहीं विचार करूं लागली, तोच भोंवतालच्या जाळींत 

सा. शा.....२ 


१० साधूचा जाच 
लपलेले चार चांगले दांडगट पुरुष धांवव आले व 
त्यांनीं तिला पक्के धरलें. ते चौघेहि खूपच शकक्‍तिवान 
होते. तसेंच त्यांच्याजंवळ तलवारी होत्या. ते कोण हेंहि 
राजकन्येला ओळखतां येईना, कारण त्यांनीं डोळयांवर 
काळ्या पट्टया बांधल्या होत्या 

तिच्यावर ह्या अचानक झालेल्या हल्ल्याने ती 
फारच घाबरली. तिनें त्यांच्या तावडींतून निसटण्याची 
खूप खटपट केली पण तींत तिला यक्ष आलें नाहीं. एक. 
स्त्री चार पुरुषांशी कसा सामना करणार? आतांहे 
आपणांला कुठेतरी नेणार हा विचार तिच्या डोक्यांत 
आला व ती आपल्या बचावासाठी मोठ्याने ओरडली, 
“बांचवा वांचवा ! धांवा ! मला वांचवा ! ' तिच्या 
“ह्या आवाजाने तें अरण्य दणाणून गेलें. पण तेथें तिच्या 
अ'चावासाठीं कोण येणार ? 

त्या चौघांनी तिला दोरखंडानें चांगलें बांधले. 
क्विच्या तोंडांत बोळा कोंबून तिर्चे तोंड बंद केलें. तिला 
तिच्याच घोडयावर बसविलें व ते तिळा घेऊन निघाले. 

पण संकटाच्या वेळों परमेश्‍वर कुणाच्या तरी 
ख्पानें मदतीसाठी धांवून येतो म्हणतात ना? तसेंच 
ज्ञालें ! राजकन्येचा घोडा मध्ये होता व त्याच्या चारी 
बाजंनीं ते चौघे चालत होते. ते एका झाडाखालन 
जालळे होते आणि एखादा मोठा धोंडा कोंसळावा असा 
कांहींसा प्रकार झाला. त्या झाडावरून कुणींतरी उडी 
मारली ब त्यानें घोड्याच्या मागून चालणाऱ्या माण- 


साधूचा शाप शू 


साला जमिनीवर लोळविले. तो धाडकन जमिनीवर 
कोंसळला. 

झाडावरून उडी मारणारानें प्रथम त्या . माण- 
साची तरवार हिसकावून घेतली आणि त्यानें त्या 
चौघांशीं एकदम लढायला सुरुवात केली. बाकीच्या 
तिघांनींहि आपापल्या तरवारी सरसावल्या. त्यांची तेथें 
चांगलीच लढाई जुंपली. ह्या अचानक आलेल्या संकदा- 
मुळें ते अगोदरच गोंधळले होते. त्यांचें घेये खचले व 
त्यांनीं तेथून पळ काढला. 
| त्या आगंतुक माणसाने राजकन्येचीं बंधने सोडून 
तिला मोकळे केले. ती घोड्यावरून खालीं उतरली 
आणि त्या माणसाकडे पाहूं लागली. 

तो तोच तरुण होता. ती म्हणाली, आपण थोर 
मनाचे आहांत तसे फार शूरहि आहांत. आपण एकदां 
माझा मोठा अपराध असतांना मला क्षमा केली आणि 
आज माझे प्राण वांचविळे. पण आपण कोण आहां तें 
का सांगत नाहीं ? आपण आतां राजधानीला चला अशी 
माझी विनंति आहे. मी सगळी घटना माझ्या पिताजींना' 
सांगेन म्हणते. ते तुमच्या पराक्रमाची फार वाहबा 
करतील तुम्हांला मोठें बक्षीस देतील. तुमचा मोर्त 
करतील. ' 

पण तो तरुण राजकन्येच्या ह्या बोलण्यावर 
फक्त हुंसला. ट 

ती पुढें बोलूं लागली, ' हे कोण होते कांहीं कळत 


श्रे साधूचा शाप 


नाहीं. त्यांनीं मला कां पकडलें असावें ? ते कुठे नेणार 
होते मला ? कांहीं बोध होत नाहीं. पण हें कांहीं तरी 
-कारस्थान असलें पाहिजे असें वाटतें आणि यांत माझ्या 
जिवाला धोकाहि आहे. आतां तुम्ही चला माझ्या- 
बरोबर ! 
त्यावेळीं तो तरुण पुन्हां हुंसला व प्हणाला, 
मीं माझें कतेव्य केलें आहे. क्तंव्याबद्दल कोणी बक्षीस 
घेत नसतो. ' 


इतकें बोलूस तो त्या' अरण्यांत दाट झाडीच्या 
रोंखानें पळत निघून गेला. तो क्षणभरांत दिसेनासा 
-झाला. 

राजकन्या फार खिन्न झाली. ती घोड्यावर 
बसली व घराकडे निघाली, पण ती सरळ रस्त्याने 
आली नाहों. तिनें आडमार्ग धरला व ती घरीं येऊन 
योंचली. 

रात्रीं ती निजली' तरी तिला झोंप कांहीं येईना. 
ती त्या घटनांवर विचार करीत होती. अखेरीस तिनें 
:ही सगळी हकोकत आपल्या बापाला सांगितली. 

_ ती हकीकत ऐंकून राजाला तर धक्काच बसला. 
आपल्या कन्येवर अश्या तर्‍हेचा हल्ला करणारा व तिला 
बांधून नेणारा दुष्ट कोण असावा बरें ? याचा विचार 
करूनहि त्याला कांहीं बोध होईना. 

. दुसर्‍या दिवशीं त्यानें आपल्या प्रधानाला बोला- 
विले व त्याला ह्या घटना सांगितल्या आणि 'ते चौघे 


साधूचा शाप १२ 


बदमाष कोण आहेत त्यांना शोधून काढा व राजकन्येच्या 
राखीव शिकारी वनांत जो एक तरुण लपून बसला 
आहे त्याचाहि शोध करा ' असा हुकूम केला. 


राजाची हो आज्ञा घेऊन प्रधान घरीं गेला. तो 
आरशासमोर उभा राहिला. त्यानें मिश्ीवर ताव दिला 
आणि तो किचित्‌ हंसला. त 


लगेच त्यानें आपल्या तेनातींतील एका शूर 
“ सरदाराला बोलाविलें आंणि त्याला आज्ञा सोडली- 
* सरदार, उद्यां दहा शिपाई घेऊन रांजकन्येच्या 
राखीव वनांत जां व सगळें रान धुंडाळून काढा. त्या 
वनांत एक तरुण पुरुष लपून बसलेला आहे. त्याचा 
शोध करा व तो सांपडला कीं त्याला तेथल्या तेथें ठार 
मारा. जिवंत ठेवूं नका. त्याचें प्रेतेहि तिकडच्या तिकडे 
नष्ट करून टाका आणि राजकन्या दिसली तर तिलाहि 
पकडा आणि नगराबाहेरच्या वाड्यांत कोंडून टाका. 
पतिला आणतांना तिचे तोंड बंद करून आणा आणि 
तिला चांगलें कपड्यांत गुंडाळून आणा. कोणाला पत्ता 
लागतां कामा नये. 

दुसऱ्या दिवशीं प्रधानाचे दहा शिपाई राजकन्येच्या 
राखीव शिकारी वनांत. शिरले व त्यांनीं दिवसभर तें 
अरण्य धुंडाळून काढलें पण त्यांना तेथें कोणीहि तरुण 
आढळला नाहीं आणि त्या दिवणीं राजकन्याहि तिकडे 
बििरकली नाहीं. 


तिसर्‍या [दिवशीं मात्र राजकन्येकडून राहवले 


3. साधूचा शाप 


नाहीं. तिनें अगदीं सकाळीं घोडा घेतला व ती कोणास 
नकळत त्या वनांत शिकारीसाठी निघून गेली. जातांना 
तिने फक्त वडिलांना सांगितलें 

ती म्हणाली, ' पिताजी, मी शिकारीसाठी रानांत 
जात आहें. काय वाटेल तें करून मला त्या तरुणाचा 
शोध केलाच पाहिजे. तो फार शर आहे आणि स्वाथे 
तर त्याला किवतहि नाहीं 

राजानें तिला खूप खप !रोंखलें, पण तो कांही 
थांबली नाहीं. ती अरण्यांत गेली आणि इकडे राजा 
काळजींत पडला. पुन्हां परवांसारखें संकट तिच्यावर 
. कोंसळलें तर ? लगंच राजानें प्रधानाला बोलाविले व 
राजकन्या रानांत गेली असल्याचें सांगितलें. | 

प्रधान म्हणाला, ' महाराज, आपण कांहीं चिता 
करूं नका. मी ताबडतोब कांहों शिपाई त्या अरण्यांत 
रवाना करतों. ते राजकन्येचें रक्षण करतील. 

: राजकन्या अरण्यांत वणवण भटकत होती. तिचे 
डोळे त्या तरुणाच्या शोधासाठी भिरभिर फिरत होते, 
पण तिला तो कांहीं दिसेना. अश्याप्रकारे भटकतां भट- 
कतां तिसरा प्रहर उलटून गेला. ती विश्रांति घेण्यासाठीं 
एका झाडा घालीं थांबली. तिनें घोडा जवळच चरामला 
सोडला आणि ती जरा झाडाखालों बसली तोंच... 

तोंच तिच्का रोंखानें कोणीतरी येत आहे असें 
दिला दिसलें. तो परवांच्या त्या चौघांचा पोषाख होता 
त्याप्रमाणेंच पोषाख केलेला एक माणूस होता. त्याच्या 


स्कूचा ज्ञाप १५ 


ख्ेळ्यांवर पट्टोहि लावली होती. 
____,त्याला पाहून राजकन्या घाबरली. लमेच ती 
उठली. तिनें आपल्या कमरेची तरवार उपसली. ती 
सावध झालो. तिनें बाजूला पाहिलें, मार्गे पाहिलें, इकडे 
पाहिलें, तिकडे पाहिलें आणि सवे बाजंनीं त्रिच्याकडे 
डोळ्यांना पट्टया बांधलेले लोक येत आहेल असें तिला 
द्सिलें 

आतां ती फार घाबरली आणि तिनें एक मोठी 
आरोळी ठोकली, “ धांवा ! वांचवा ! धांवा ! वांचवा ! ' 
तोंपर्यंत ते लोक बरेच जवळ आले. होते व त्यांनीं तिला 
घेरळें होतें 


इतक्यांत एकजण म्हणाला, ' राजकुमारी, हातची 
तलवार खालीं टाक. आमच्या दहाजणांशीं तं एकटी 


१६ 'साधचा शाप 


जावीशा-न्शफ्लीश -फशफीप शशश "ण २टीपीटीेशीपपशीणीशी"0ी?ण प") ी0णीी 


सामना करूं शकणार नाहींस. तं स्त्री आहेस. भलतेंच 
धाडस करशील तर प्राण गमावून बसशील. परवां 
निसटलीस, पण आज तूं सुटणार नाहींस. परवांचा तो 
प्रवासी आज धांवून येणें शक्‍य नाहीं. आलाच तर 
त्यालाहि आम्ही ठार करू. 


यावर राजकुमारी कांहीं बोलली नाहीं. ती 
सावध मात्र होती व कांहीं झालें तरी या बदमाषांशीं 
सामना करायचाच असा तिनें निश्‍चय केला होता. 


त्या लोकांनीं आपलें वर्तुळ आंवळत आणलें. ते 
तिला मारण्याऐवजीं पकडण्याच्या विचारांत होते; 
पण राजकन्येनें आपली तरवार चालवायला आरंभ 
केला. तिनें पहिल्याच क्षणांत एका माणसाला स्वर्गाला 
रवाना केलें व दोघांना चांगलें जखमी केलें. 


आतां मात्र त्या लोकांनीं विचार बदलला. ही 
अशी सरळ पकडली जाणें जक्य नाहीं हे त्यांनी ओळ- 
खले आणि त्यांनीं तिला जखमी करण्याचा प्रयत्न 
चालविला. एकाने तिच्या हातावर तलवारीचा वार 
केला. ती जखमी झाली तरी लढतच होली; पण तिची 
शक्ति आतां कमी होऊं लागली होतो. दहा पुरुषांशी 
ती एकटी स्त्री किती वेळ लढू शकणार ? त्याचवळो 
तिनें पुन्हां एकदा पुकारा देला, ' धांवा ! धांवा ! 
वांचवा : वांचवा ! ...' न 

आणि त्याचक्षणी त्या झाडावरून जणू राक्षस 
खालीं कोंसळला. तो परवांचाच तरुण होता. त्यानें 


साधूचा शाप १७ 


तोंडांत तरवारीचें पाते धरलें होतें. त्यानें झटकन्‌ 
सती तलवार हातीं घेतली व शेळया-मेंढयावर लांडगा 
जसा तुठून पडतो तसा तो त्या लोकांवर तुटून पडछा 
थहिल्याच दमांत त्यानें दोघांना ठार मारले व दोघांना 
जखमी केलें. 


हा परवांचाच आपला काळ आला आहे, हें 
त्यांतील दोघां-तिघांनीं ओळखलें व त्यांनीं तेथन 
पोबारा केला. फक्त तिघेच तेथून पळून जाऊं शकले. 
तिघे ठार. झाले होते व चौघे जखमी होऊन कण्हत 
पडले होते. 


ते तिघेजण पळून गेल्यावर तो तरुण व राज- 
कन्या त्या जखमी माणसांकडे वळली. प्रथम त्यांनीं 
स्यांच्या तोंडावरीठ बुरखे काढळे आणि राजकन्येला 
धक्काच बसळा. ते तर राजताड्यांतील लोक होते व 
भ्रधानाच्या तेनातींतील शिपाई होते. नंतर राजकन्याच 
सुढें झाली व तिनें त्या मेलेल्या शिपायांच्या तोंडाव रील 
पट्टया काढल्या. तेहि प्रधानाच्या देनातींतीलच लोक 
ऱहोते - 


हे पाहून राजकन्या तर फार विचारांत पडली 
हा प्रकार तरो काय आहे, हें तिला कळेना. नंतर त्या 
दोघांनीं त्या चौोघां जखमो माणसांना ओढत आणून 
झाडाच्या बंध्याशीं आदळलें. नंतर त्या तरुणानें त्या 
लोकांपैकी एकाचा अंगरखा फाडून एक लांब पट्टी 
काढली व त्या पट्टीने राजकन्येच्या दंडावरील जखम 


शट साधूचा शाप 


बांधली. | 
आतां थोडें शांत झालें होतें. ते जखमी लोक मात्र 
कण्हत होते. राजकन्येनें आपली तरवार घेतली. ती 
त्या जखमी माणसांजवळ येली व त्यांना दरडावून 
म्हणाली,  बदमाषांनो, सांगा हा काय प्रकार आहें 
तो ? तुम्हीं माझ्यावर हल्ला कां केला ? तुम्हांला 
गेणीं करायला सांगतले हें अघोरी काम ? सांगा 
सगळें खर खरे सांगा. नाहींतर आत्तांच्या आत्तां तुमच्या. 
माना उडवितें ह्या तरवारीने. ' टी 
. राजकन्येची हो दरडावणीची भाषा ऐकतांच एक- 
जण घाबरला व म्हणाला, ' रांजकुमारी, क्षम/ करा 
म्हांला. आम्ही हुकमाचे गुलाम. मालकांचा हुकूम 

होता तसा आम्हांला 


* कोण मालक ?' राजकन्या कडाडली. 


१ काण पणा णशा वणी”? 


साधूचा शाप १९ 


आपले प्रधानजी. ' तो माणस म्हणाला 
कोण, प्रधानजी ? त्यांचे कारस्थान आहे काय 

हें ? सगळें तीट सांगा. ' राजकन्या म्हणाली. 
तो सांगं लागला, ' होय, प्रधानांचेंच हें कार- 
स्थान आहे आतां महाराज वयोवद्ध झाले आारेत. आपणं 
महाराजांच्या एकुलत्या एक कन्या आहांत. तर आप- 
णांला पकडून कुठंतरी गृप्तरीतीनें ठेवून द्याचे आणि 
मग चार-सहा महिन्यांनी आपणांला सोड्यन आण- 
ण्याचें भ्रधानांनीं नाटक करावें अशी त्यांची हो योजना 
होती. प्रधानजी आपल्याला सोडवन आणल्याचे बक्षीस 
म्हणून राजाजवळ प्रत्यक्ष आपलीच मागजी करणार 
होते. मग महाराजांकडून नाहो म्हणवलें गेळें नसतें. 
महाराजांनीं आपलें लग्न प्रधानायरोबर लाईन दिलें 
असतें. अद्या तऱ्हेने प्रधानाचे हे राजा होग्यांच स्वप्न' 

न 

' अस्सें काय ?' राजकन्येच्या दोंडूय उद्नार 
नंतर तो र्ह्णांठा, ' राजकुमारी, हीं ति्धे आतां 
जों पळून गेळीं आहेत, तीं प्रधानासमोर जाणार नाहींत. 
कारण प्रधातानें आम्हांला अशी सकत तांकोद दिलो 
आहे कों, एक तुम्हांडा तरी पकडून आणा. किंबा हया 
तरुणाचे मंडके तरी कापून आणा. जर हें जमले नाहीं 
तर तुम्हां सर्वांना ठार मारून टाकीन. दोहोंतून एकहि 
काम झालें नाहो; म्हणून प्रधान त्यांना जिवंत ठेवणें 


२० साधूचा ज्ञाप 


सक 


शक्‍य नाहीं 

आतां मात्र राजकन्या विचारांत पडली. प्रधा- 
नाच्या ह्था नीच कामाबद्दल तिला फार राग आला 
आणि त्यांचा कसा निकाल लावावा ह्याचा ती विचार 
करूं लागलीं. 

तितक्‍यांत तो तरुण म्हणाला, ' राजकुमारी, . 
भला आलां परवानगी द्या जाण्याची. ' ् 


पण आतां ती त्या तरुणाला जाऊं द्यायला 
तयार नव्हती. तिनें त्याचा हात धरला व त्याला त्या 
झाडाच्या खालीं बसवले. तो म्हणाली, ' आपण रति 
_ काय करतां असें ! आपण एकदां माझा महान अपराध 
माफ केला.. दोन वेळां माझे प्राण वांचविळे आणि 

- पुन्हां जातों म्हणतां. तें कांहों नाहीं. आतां तुम्ही आणि . 
मी दूर होऊं शकत नाहीं. तुम्ही माझे देव आहांत. मी 
तुम्हांला मनानें पति म्हणून वरलें आहे. आतां मला 
टाकून जाऊं नका. नाहोंतर मी यापुढें जिवंत राहणें 
शक्‍य माही. मी तुम्हांला कित्ती कित्ती शोधत होतें 
आणि त्यामुळेंच ह्या प्राणसंकटांत सांपडलें. आतां 


सरळ माझ्याबरोबर राजधानींत चला आणि मग काय 
ते बोला 


च आतां मात्र त्या तरुणाने राजकन्येचे म्हणणें 
शकले ब तो तिच्याबरोबर यायला तयार झाला. लगेच 
त्यांनीं त्या जखमी लोकांना घोड्यावर बांधलें. ते 
दोघेहि घोड्यावर स्वार झाले व तेथून परतले. त्यांनीं 


साधूचा शाप २१ 


"गडकर कफशी/ काण 0 


ते मुडदे व मेलेल्या शिपायांचे घोडे तेथेंच सोइन दिले 
थण ते बरीच रात्र पडल्यावर शहराजवळ गेले. तेहि 
सरळ राजवाड्यांत गेले नाहींत. त्यांनी आपला मोर्चा 
शहराबाहेर प्रधानाचा जो महाल होता तिकडे वळ- 
विला. 

ती मंडळी त्या महालाजवळ गेली तेव्हां तो 
तरुण व राजकन्या यांनीं तरवारी उपसल्या त्र तेथील' 
त्या सवे पहारेकऱ्यांना आणि नोकर-चाकर मंडळींना 
त्या महालाच्या एका कोठींत नेऊन कोंडून टाकलें. नंतर 
त्यांनों त्या जखमी मंडळींना एका खोलींत नेऊन त्यांची 
नोट व्यवस्था लावली. 

तोंपर्यंत मध्यरात्र होत आली होती. आतां राज- 
कन्येने शिपायाचा पोषाख केला. डोळ्यांवर पट्टी 
बांधली व ती घोड्यावर स्वार होऊन सरळ प्रधानाच्या 
वाड्यांत गेली. 

प्रधान वाटच पहात होता. राजकन्या प्रधानाच्या 
समोर गेली. तिनं लवन मुजरा केला व ती म्हणाली, 
* महाराज, काम फत्ते झालें. ताबडतोब चलावें.' . 

कोणताहि विचार न करतां प्रधान तिच्या मार्गे 
निघाला. 

राजकन्या व प्रधान बाहेरील महालांत पोहोंचले 
दारावरच तो तरुणहि डोळ्याला काळी पट्टो लावून 
उभा होता. प्रधानानें त्या महालांत प्रवेश केला व राज- 


२२ साध'चा शाच 


लज हर जयकर क अल कश ववा विचा 


अन्पेचे समाधान झालें. ते तिघेहि एका मोठ्या दिवाण- 
खान्यांत गेळे, पण प्रधानाला तेथें राजकन्या दिसली 
नाहीं. 

प्रधानाला एकदम राग आला आणि तो मागें 
बळून म्हणाला, ' कुठ आहे राजकन्या ? हरामखोर 
कुठळे. ' 

आणि त्याचवेळीं राजकन्येचे डोक्यावरील फेटा व 
डोळ्यांवरील पट्टी काढली व ती म्हणाली, “मी आहें 
राजकन्या. बघ, हे नमकहराम प्रधाना, ही पहा तुझ्या- 
समोर राजकन्या उभी आहें. 

प्रवानाचाः राग अनावर झाला व तो तेथीछ 
नोकरांना मोठमोठ्याने हांका मारूं लागला. पण कोणी 
झालें नाहीं. इतक्यांत तो तरुण पुढे झाला. त्यानें त्या 
प्रधावार्चे नाक धरलें, तरवारीनें चटकन्‌ कापले व 


साधूचा शाप २९ 


राजकन्येच्या हातीं दिलें. 
राजकन्या म्हणाली, ' हे दुष्ट प्रधाना, ज्याचें अन्न 
खाल्ले त्या राजाचे नाक काथायला निघाला होतास 
काय ? आतां बघ त्याच्या मुलीनेंच तुझें नाक कापलें 
श्षाहे. ' नंतर तिनें तो नाकाचा तुकडा तुच्छतेनें फेकून 
दिला व त्या दोघांनी त्या प्रधानाला एका खोलींत 
कोंडून टाकलें. 

_ राजकन्येनें त्याच वेळीं महाराजांना बोलावून 
भाणलें व सगळी हकीकत त्यांना सांगितली. राजाला 
हैं ऐकून फारच आश्‍चर्य वाटलें व आनंदहि ज्ञाला. नंतर 

. राजा त्या तरुणाकडे वळून म्हणाला, “हे तरुणा, तूं 
कोण आहेप ? तुझा पुर्ववृत्तां कळला तर आम्हांला 
फार आनंद होईल. ' 

तो तरुण बोलूं लागला, ' महाराज, ग्री एक राज- 
पुत्रच आहें. पण माझ्या हातून एका साधूचा फार मोठा 
अपराध घडला. मी रानांत शिकार करीत असतांना मीं 
एका हरिणाची शिकार केलो. तें हरोण त्या साधूनें पाळ- 
लेलें होते. आपलें हरोण या माणसाने मारले हें पाहून 
त्या साधूने मला शाप दिला कों, तूं आजं. रात्रीं हरोण 
होशोल. मळा फार वाईट वाटलें. मीं त्या साधूचे पाय 
धरले व त्याची खूप गयावया केली. तेव्हां त्याचा राग 
कांहींसा कमी झाला व मग त्यानें मला उःशाप दिला 
कों, एक राजकन्या तुझी शिकार करील. त्यावेळों जर 
सूं जगलास तर तूं पुन्हां पूववत्‌ माणूस होशील. मेलास 


रड र साधूचा ज्ञाष 


तर गेलास. | 
* मी तेथून निघालो आणि घरीं जाण्याच्या 
ऐवजीं उलट दिशेनें चाल लागलों. रात्र झाली. मला 
झोंप येईता. आतां मी . हरीण होणार ह्याच चितेंत 
“ होतों. एकदांची झोंप लागली. सकाळीं उठतों तर मी 
हरीण झालों होतों. पुढें मी एका हरिणांच्या कळपांत' 
भिसळलों व राहूं लागलों आणि मग आपल्या , राज- 
कन्येच्या बाणाने माझा उद्धार झाला. मी हरिणाचा 
पुन्हां माणूस झालों. म्हणून मी म्हणतों कों आपल्या 
राजकुमारीचे माझ्यावर फार उपकार आहेत. त्यांचा 
बाण माझ्या पायावर लागला म्हणन मी बचावलों व 
माणस झालों. पण तो बाण जर माझ्या छातींत घसला 
असता तर मी ठार झालों असतों. हें जग सोडन गेलों 
असतों 

ही ह॒कोकत एंकून राजाला व राजकन्येला 
नवल वाटलें व हा तरुण एक राजपुत्र आहे हें कळल्या- 

मुळें त्यांना फार आनंद झाला. 

| लवकरच राजकुमारीचें त्या तरुण राजपुत्राबरो- 
बर मोठ्या धाटात लग्न झालें. 

तो दुष्ट प्रधान मात्र मरेपर्यंत कदेल पिचत पडला. 


-: सप्ाप्त !- 


19 


ळर 


क“ 


